लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त यांच्या 
कार्यालयातील पदांचा सुधारित आकृतीबंध निश्चित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एलपीएल १०१६/प्र.क्र.9५/२०१६/का.१५ 
हुतात्मा राजगुरू चौक,मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांकः २२ सप्टेंबर,२०२२ 


वाचाः- १) सा.प्र.वि.शा.नि.क्र. एलपीएल १००१/प्र.क्र.११३/२००१/का.१५ दि.१६ ऑगस्ट,२००३ 
२) वि.वि.शासन परिपत्रक क्र.पदनि०६१७/प्र.क्र.२०/आपुक,दि.२९ जून ,२०१७ 
३) लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त यांचे दि.२ मार्च, २०१७ चे पत्र. 
४वित्त विभागाचे पत्र क्र.पदनि-२०१८/प्र.क्र.११८/१८/आपुक,दि.१ जानेवारी,२०१९ 
५) सा.प्र.वि.शा.नि.क्र. एलपीएल १०१९/प्र.क्र.४६/२०१९/का.१५, दि.१४ ऑक्टोंबर,२०२० 
) 
) 


६) वित्त विभाग अधिसूचना क्र.वेपुर-११२२/प्र.क्र.११/सुधारणा-२५/सेवा-९, दि.१२ जुलै 2022. 
७ सा.प्र.वि.शा.नि.क्र. एलपीएल १०१२/प्र.क्र.५६/२०१२/का.१५, दि.१२ जुले,२०२१ 


प्रस्तावनाः- 

शासन निर्णय क्रमांकः एलपीएल १००१/प्र.क्र.११३/२००१/का.१५ दि.१६.०८.२००३ 
अन्वये लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई यांच्या कार्यालयातील विविध 
संवर्गातील पदांचा आकृतीबंध निश्चित करण्यात आलेला आहे.सदर कार्यालयातील (ओ)उच्च 
श्रेणी लघुलेखक या संवर्गातील ४ पदांपैकी एका पदाची निवडश्रेणी लघुलेखक या पदात 
श्रेणीवाढ करणे (बोलघुलेखक या संवर्गातील २ पदांपैकी एका पदाची निम्नश्रेणी या पदामध्ये 
श्रेणीवाढ करण्यात येऊन कार्यालयातील एकूण मंजूर ८५ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास 
मान्यता देण्यासाठी वित्त विभाग व उच्चस्तरीय सचिव समितीकडे प्रस्ताव सादर करण्यात 
आला होता. उच्चस्तरीय सचिव समितीने दि.१५.१२.२०१८ च्या बैठकीत सुधारित आकृतीबंधास 
मान्यता दिली आहे. 


शासन निर्णयः- 

लोक आयुक्‍त व उप लोक AYR ,महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई यांच्या कार्यालयातील 
सदर ८५ पदामधील शिपाई संवर्गातील ११ मंजूर पदांपैकी ३ पदे निरसीत करून तसेच संदर्भिय 
क्र.५ येथील दि.१४.१०.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये नव्याने निर्माण केलेली ५ पदे अशी एकूण 
८७ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास पुढे नमुद केल्याप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एलपीएल १०१६/प्र.क्र.9५/२०१६/का.१५ 


पदांचे विवरण 
अ.क्र | पदनाम सातव्या वेतन | मंजुर य रिक्त | विभागाची | दि.१.११.२०१८ | शासन 
आयोगानुसार वेतनसंरचना | पद  । पदे पदे | प्रस्तावित । च्या बैठकीत | निर्णय 
(रू.) संख्या पदे उच्च स्तरीय | दि.१४.१०. 
सचिव समितीने | २०२० 
मंजूर केलेला | नुसार 
सुधारित मंजूर 
आकृतीबंध नवीन पदे. 
१ प्रबंधक Grade Pay of District Pol aa | शि (| 
Judge 
2 अतिरिक्‍त प्रबंधक 5-२७:११८५००-२१४१०० oe (301 7) po | i —— | = 
3 सहाय्यक प्रबंधक 5-२३:६७७००-२०८७०० ४ ४ ca 8 8 
8 लोक आयुक्‍त व उप | 5-२४:७११००-२११९०० rl i | a r शि 
लोक आयुक्‍त यांचे 
सचिव 
षु वरिष्ट स्वीय सहायक | 5-२३:६७७०० -२०८७०० |।२ २ he 2 २ | 
& कक्ष अधिकारी 5-१५:४१८००-१३२३०० 4 4 ie | 4 ५ 
9 लघुलेखक (निवड 5-१६:४४९००-१४२४०० णि Es | वकि (| 
श्रेणी) 
८ | लघुलेखक (उच्च श्रेणी) | 5-१५:४१८००-१३२३०० |।४ २ २ ३ ३ 
९ सहायक 5-१४:३८६००-१२२८०० १६ १६ ae १६ १६ [१ | 
१० | लेखापाल आणि | 5-१४:३८६००-१२२८०० al rT al Pod Eo! 
रोखपाल 
११ । ग्रंथपाल 5-१०:२९२००-९२३०० प्या ee = 3] [१ | eae =] 
१२ | लघुलेखक (निम्न श्रेणी) Re il [० ee [१ | fo 
१३ | लघु टंकलेखक 5-८:२५५००-८११०० 2 वकि fe 4 a 2 
१४ | बिल | S-§:98%00-§ 3200 २६ १२ १४ २०५६ २६ 
लेखापाल ख 
-१ 
लिपिक- 
१४ 
लिपिक- 
टंकलेखक- 
4 
टंकलेखक- 
& 
१५ | अनुवादक (मराठी) 5-१३:३५४००-११२४०० २ शनन २ २ २ 
१६ | वाहनचालक 5-६:१९९००-६३२०० ३ ३ eee | 3 3 i? 
१७ । चोपदार 5-६:१९९००-६२३२०० २ २ शिक २ २ [१ | 
१८ | नाईक 5-३:१६६००-५२४०० i ie | eal el ee 
१९ | झेरॉक्स चालक 5-३:१६६००-५२४०० a ie: ‘| ES | aa १ | 
२० । शिपाई 5-१:१५०००-४७६०० se | ९ २ Pate | ८ es 
२१ | सफाईगार 5-१:१५०००-४७६०० ee | (१: | ee | a 2 ५ ae 
एकूण ८५ | ६२ २३ «| ८४ ८२ पु 
एकूण पदे ८७ 


झासन निर्णय क्रमांकः एलपीएल १०१६/प्र.क्र.9५/२०१६/का.१५ 


२. सदर आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दि.१५/१२/२०१८ च्या बैठकीत मान्यता देण्यात 
आली आहे.हे आदेशा वित्त विभागाच्या पत्र क्र.पदनि-२०१८/प्र.क्र.११८/१८/आपुक,दि.१ जानेवारी, 
२०१९ तसेच अनौपचारिक संदर्भ ५४६ / आपुक,दि.२१.०९.२०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनूसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०९२२१११२२१९३०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
PRASHANT 000010 तती 


32, st=Maharashtra, 
5.4.20=47 1c7cbe63d119adc5855a3c23ed95de986c1c7bc41d6fecdd3 
767b3ebe74c82, 


pseudonym=19939F8B3C9B8C6C56014628463D70830SEAG6SC7, 
serialNumber=217003E42C820EC29CB9 162937F98929453CC6295B34F 
71EA285041053A66AA7, cn=PRASHANT SAJANIKAR 

Date: 2022.09.22 11:15:42 +05'30° 


(प्र.ज.साजणीकर) 
सह सचिव ,महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय,मुंबई(दोन प्रती) 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत),महाराष्ट्र-१,मुंबई 
३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१,मुंबई 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी ,मुंबई 
५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी ,मुंबई 
६. अप्पर मुख्य सचिव(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
७. वित्त विभाग,व्यय-४,अर्थसंकल्प-१९,वित्तीय सुधारणा-१,आपुक,मंत्रालय,मुंबई 
८. सामान्य प्रशासन विभाग,कार्यासन-२५ (दोन प्रती), कार्यासन-१९अ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


